रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१५४/३३५०, दि.२३/११/२०२१. 

प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांनी सदर 
रस्ता दर्जोन्नरत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व रायगड 
जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील खालील 
रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी) क्रमांक 
7 प्रजिमा-१७ ते चिंचवली अंबिवली कुंभे | ग्रामीण मार्ग- | ०/००ते 2/00 १०.२०० । प्रमुख 
जिते बोर्ळे नेरळ साई मंदिर ते दामत | १९३ (२.०० कि.मी.) कि.मी. ।जिल्हा 
रा.मा.७६ ला जोडणारा रस्ता. गंग र क C06 मार्ग-११० 
०७ (८.२०० कि.मी.) 
एकूण १०.२०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५६/नियोजन-२ 


परिणामी, सदर रस्त्यांची लांबी विचारात घेता रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड 
जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(११२५.१४० + १०.२००) म्हणजेच ११३५.३४० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१०.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३१४.०८-१०.२००) म्हणजेच ३०३.८८० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०११८१५२६३६२८१८ असा आहे. हा ASST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN घन 
KACHARE ra alla 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकण भवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


